जिल्हा परिषदांकडील कृषि अधिकारी, गट-क 
(तांत्रिक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे राज्य 
शासनाच्या कृषि विभागात कृषि अधिकारी 
(जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) या 
पदावर समावेठान. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १४१८/प्र.क्र.४१०/१६-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख : १३ मे, २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.संकीर्ण-५०१६/प्र.क्र.३९८/आस्था-८, 
दि.११.१०.२०१८ 

२) ग्रामविकास विभागाचे पत्र क्र.जिपअ-२०१९/प्र.क्र.४५/आस्था-४, दि.०६ नोव्हेंबर, २०१९ 

३) समक्रमांकीत शासन निर्णय दि.९ जानेवारी, २०१९ आणि दि.११ जानेवारी, २०२१ 

४ ग्रामविकास विभागाचे पत्र क्र.जिपअ-२०२२/प्र.क्र.११/आस्था-४, दि.०२ मार्च, 2022 
प्रस्तावना :- 

ग्रामविकास विभागाच्या उपरोक्‍त संदर्भाधीन दि.११.१०.२०१८ रोजीच्या शासन 

निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेकडील कृषि अधिकारी, गट-क (तांत्रिक) या संवर्गाचे रुपांतरण करुन 
राज्य शासनाकडील कृषि विभागात कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) 
या पदनामाचा नवीन संवर्ग निर्माण करुन या संवर्गास राजपत्रित दर्जा देण्यात आला आहे. जिल्हा 
परिषदेकडील कृषि अधिकारी, गट-क (तांत्रिक) संवर्गात कार्यरत असणारे जे अधिकारी नवीन 
संवर्गात म्हणजेच कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) संवर्गात समाविष्ट 
होऊ इच्छितात, त्याबाबतची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचना कृषि विभागाने उपरोक्त दि.०९ 
जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुसार कृषि अधिकारी 
(जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) या संवर्गात समाविष्ट होण्यासाठी विकल्प देणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांची माहिती ग्रामविकास विभागाने कृषि विभागास सादर केलेली होती. ग्रामविकास 
विभागाने सादर केलेल्या माहितीनुसार उपरोक्‍त दि.११ जानेवारी, २०२१ अन्वये जिल्हा 
परिषदेकडील कृषि अधिकारी, गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील ३८१ अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाच्या 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागात समावेशन करण्यात आलेले 
आहे. 
२. ग्रामविकास विभागाने दि.०६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये समावेशनाची माहिती कृषि 
विभागास पाठविली होती. तथापि, याबाबतचे आदेशा अंतीम होण्यास बराच कालावधी झाल्यामुळे 
दरम्यानच्या कालावधीत दि.११.०१.२०२१ या आदेशाच्या दिनांकापर्यंत जिल्हा परिषद स्तरावरील 
विस्तार अधिकारी (कृषि) या पदावरुन कृषि अधिकारी गट-क (तांत्रिक) या पदावर पदोन्नती देण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १४१८/प्र.क्र.४१०/१६-ओ 


आलेल्या अधिकाऱ्यांचे कृषि विभागात समावेशनासाठी विकल्प घेऊन ग्रामविकास विभागाने या 
विभागास पाठविण्यास ग्रामविकास विभागास कळविण्यात आले होते. त्यानुसार ग्रामविकास 
विभागाने उपरोक्त दि.०२ मार्च, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये १९ कृषि अधिकाऱ्यांच्या 
समावेशनाबाबतची माहिती या विभागास सादर केली आहे. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

ग्रामविकास विभागाकडून दि.०६.११.२०१९ च्या पत्रान्वये कृषि विभागास 
समावेशनासंदर्भातील माहिती पाठविल्यानंतर दरम्यानच्या कालावधीत दि.११.०१.२०२१ पर्यंत 
विस्तार अधिकारी (कृषि) या पदावरुन पदोन्नती मिळाल्यामुळे जिल्हा परिषदेकडील कृषि 
अधिकारी, गट-क (तांत्रिक) संवर्गात कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकी सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-ब 
मधील १९ अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभागातील नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) या संवर्गात समाविष्ट होण्यासाठी विकल्प दिलेला आहे. त्यानुसार या 
शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-ब मधील १९ अधिकाऱ्यांचे समावेशन राज्य शासनाच्या कृषि 
विभागात करण्यात येत आहे. 
२. या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-ब मधील १९ अधिकाऱ्यांना दि.११.०१.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील तसेच कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांतील तरतूदी 
जशाच्या तशा लागू राहतील. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१३१६०७२७५३०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 
Deshmukh 
Date: 2022.05.13 16:11:31 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १४१८/प्र.क्र.४१०/१६-ओ 


६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
टू 

९ 


. प्रधान सचिव (ग्रामविकास), ग्रामविकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१०. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा ) %, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
१४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१५. उप सचिव (आस्थापना) यांचे Ray सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१७.संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

१८.संचालक, STUART चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 

१९.संचालक, वनामती, नागपूर 

२०.कृषि सह संचाळक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२१.सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

२२.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
२३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२४. अवर सचिव (कार्यासन १५-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन 4-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२६. सर्व संबधित अधिकारी 
२७. निवडनस्ती (१६-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १२१८/प्र.क्र.४१०/१६ओ, दि. सोबतचे प्रप्रत्र-ब 
कृषि अधिकारी गट -क (तांत्रिक) संवर्गातून कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट -ब (कनिष्ठ) राजपत्रित या पदावर कायमस्वरुपी वर्ग होणा-या अधिका-यांची माहिती (राज्यस्तरीय) (ज्येष्ठतेनुसार) 


प्रपत्र ब (राज्यशासनाकडे वर्ग होण्यास विकल्प देणारे अधिकारी) 


अ.क्रा अधिकाऱ्याचे नाव जिल्हा । सेवार्थ आयडी सेवेत दाखल जन्मतारीख | सेवेत दाखल | मूळ जात निवडीचा । जात । सध्याच्या । सध्याच्या | विभागीय 
परिषद दिनांक व मूळ पद होण्याचा मार्ग । प्रवर्ग पदोन्नती । वैधता । पदावर मुख्यालयात | चौकशी 
सरळसेवा / प्रवर्ग आहे की | पदोन्नतीचा | कधीपासून | सद्यस्थिती 
पदोन्नती नाही । सरळसेवा | कार्यरत आहे | प्रस्तावित/ 
दिनांक प्रलंबित 
= २ ३ ae 4 & pS | ८ ९ | शि शिक १२ १३ 
शि श्री. संतोष लच्छमाजी । नाशिक | 02ZPESLRMZ009_— । २३.१०.२००७ ०१.०६.१९८० | पदोन्नती आहे | १२.०७.२०११ १२.०७.२०१९| नाही 
राठोड विस्तार अधिकारी | 
(कृषी) 
२. | श्री. बालाजी लातूर . | 02 १०.१.९१ १३.०३.१९६७ । पदोन्नती खुला खुला ति 98.02.2094 ३१.०८.२०१९| नाही 
काशिनाथ जाधव ZPEBKJM ग्रामसेवक | 
६७०१ 
३. | at. संतोष प्रकाश गिरी | यवतमाळ | ०२2०₹570॥॥८४०१ | विस्तार अधिकारी | १७.०४.१९८४ | पदोन्नती भ.ज. (बो खुला आहे | २९.०८.२०१॥ २९.०८.२०१९| नाही 
(कृषी) | 
४. | कु.मनिषा बाळकृष्ण ०२४९०१००३२६७ विस्तार अधिकारी | ३०.०९.१९८४ | पदोन्नती अनु.जमाती । खुला आहे । २८.११.२०१६ 08.99.2020] नाही 
राजनहिरे MBRF (कृषी) 
८४०१४ व 
श्री. विजय लक्ष्मण बुलढाणा | ०२2०७॥_॥॥६४०१ | १६.१२.८३ २१.०९.१९६४ | पदोन्नती माळी इ.मा.व. | खुला आहे | २३.१२.२०१९ २३.१२.२०१९| नाही 
धर्माळ ग्रामसेवक 
=) = 
\ ह 


ae 


श्री.कामाजी मारोती । बुलढाणा | ORZPEKMTMZR02 | 39.09.2094 ११.०८.१९८९ | पदोन्नती आंध/ खुला आहे 29.92.2099 29.92.2098] नाही 
ठोंबरे विस्तार अधिकारी अनु.जमाती 
(कृषी) ae 
रै श्री. संदिप सोपान बुलढाणा | ०२2२०₹555॥/७८१३ । २०.०५.२०१५ ३०.०६.१९७८ | पदोन्नती वंजारी / खुला आहे । २१.१२.२०११ २१.१२.२०१९| नाही 
साळवे विस्तार अधिकारी भज(ड) 
(कृषी) {_ | 
श्री. प्रल्हाद परसराम ०२2०२२२०॥॥७९०२ । विस्तार अधिकारी | १०.०४.१९७९ | पदोन्नती अनु.जमाती । खुला आहे १९.०३.२०२१ १६.०४.२०२०| नाही 
पदा (कृषी | - | L 
श्री. प्रदिप प्रभाकर ०२४९०१००० विस्तार अधिकारी | १४.०६.१९८३ | पदोन्नती माळी/ इ.मा.व. | खुला आहे १९.०३.२०२१ २७.०३.२०२०| नाही 
राऊत 32g0PPRM कृषी 
८३०१ 
णि श्री. मन्मथ धोंडीबा 02ZMEMDMM 40.09.9294 २०.११.१९६७ | पदोन्नती लिंगायत खुला | खुला शि ०१.०४.२०२१ ०१.०४.२०२०। नाही 
a मुक्‍्तापुरे ग्रामसेवक | 
is श्री. अश्विन भुजंगराव । अमरावती | o2ZPEABRMZ209 | 08.90, 20019 २२.१२.१९८२ | पदोन्नती बंजारा/ खुला a आहे २३.०४.२०२१ 04.04.2020] नाही 
राठोड विस्तार अधिकारी वि.जा.अ. 
| (कृषी) 
१२. | श्री. पवनकुमार 02ZPEPADMZ§09 । २६.०७.२०१३ १९.०५.१९८६ । पदोन्नती कुणबी खुला आहे २३.०४.२०२९ २३.०४.२०२०| नाही 
अरविंदराव ढोमणे विस्तार अधिकारी /इ.मा.व. 
(कृषी) 
१३. | कु. अश्विनी मांगीलाल | अमरावती | ०२2०₹॥॥॥७४००१ ०६.१२.२०१३ १०.०२.१९८८ | पदोन्नती बंजारा/ खुला आहे 23.08.2024 २३.०४.२०२०) नाही 
चव्हाण विस्तार अधिकारी वि.जा.अ. | 
(कृषी) | 
१४. | श्री. निखिल हरीश्चिंद्र शि ०२४९०१००३२६७॥8)/ ०४.१०.२००७ १५.०६.१९८३ | पदोन्नती खुला णखुला णं 23.019.202¢ ०३.०८.२०२०| नाही 
बाबर ८३०१ विस्तार अधिकारी 
(कृषी) न 
१५..| श्री. अभिजीत आनंदा । कोल्हापूर | ०२7०/॥७॥॥८६०१ | २८.०१.२००८ ३१.०३.१९८६ । पदोन्नती खुला (अपंग) | खुला (अपं a | 40.08.2024 99,02 2020] नाही 
घोरपडे विस्तार अधिकारी | | 


wees 


| 


खुला = २३.०४.२०२ 


श्री. APA उध्दवराव । बुलढाणा | ०२2०/॥॥५॥॥/॥९१०१ | २६.१२.१९८५ ०८.१२.१९९१ | पदोन्नती कुणबी/इ.मा.व. २०.१०.२०२०) नाही 
म्हस्के विस्तार अधिकारी 

(कृषी) 
श्री. विजय तुकाराम ०२ ZPEVIPM ६५०३ |। ३०.०३.१९९० २९.०९.१९६५ | पदोन्नती इ.मा.व. खुला आहे | 98.99.2024 १९.११.२०२०| नाही 
पोकळे ग्रामसेवक L 
श्री. सुरेश हारद रत्नागिरी | 02ZPESSPMEYOW । १५.०५.१९९३ २६.१२.१९६५ | पदोन्नती खुला खुला शि ¥.92.2020 | 09.99.2024] नाही 
पंडीत विस्तार अधिकारी 

(कृषी) 
श्री. भाऊसाहेब चंद्रपूर । ०२2०७8>१॥/७७०१ | २९.०७.२००६ १०.२.१९७७ | पदोन्नती बंजारा/ खुला आहे | 40.92.2024 २९.०१.२०२१| नाही 
परश्ुमराम राठोड विस्तार अधिकारी वि.जा.अ. | 

(कृषी) _| | 
3 

>> 
टू 


